महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळातील सचिव या संवर्गाची दि.०१.०१.२००१ 
ते दि.०१.०१.२०१० कालावधीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग, 
शासन परिपत्रक, क्रमांक : साज्येसू-२०१४/प्र.क्र.८६/आस्था-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ मार्च,२०१८. 


वाचा : - 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/ 
प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११. 
२) मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक साज्येसू-२०१४/ 
प्र.क्र.८६/आस्था-२, दि.१८.०१.२०१७ 
3) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे पत्र क्रमांक- 
सासंमं-२०१८/६५५, दि. २१.०२.२०१८ 


शासन परिपत्रक 
वरील संदर्भ (१ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातील, सचिव 


या संवर्गातील (गट-अ) अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२००१ ते दि.१.१.२०१० या कालावधीची तात्पुरती 


सामायिक ज्येष्ठतासूची संदर्भ (२) अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. संदर्भ (३) मधील तपशीलाच्या 


अनुषंगाने आता सदर मंडळातील सचिव या संवर्गातील (गट-अ) अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२००१ ते 


दि.१.१.२०१० या कालावधींची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सन-२००१ ते २००७ या 


कालावधीत सदर सचिव हे पद रिक्त होते. त्यानंतर दि.०१.१०.२००९ पासून पुढील काळात सदर पद 


रिक्‍त होते. त्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे दि.०१.०१.२००८ व दि.०१.०१.२००९ या 


कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 


परिपत्रक व त्यासोबतची अंतिम ज्येष्ठतासूची संबंधित अधिकाऱ्यांना (सेवानिवृत्त झालेल्या 


अधिकाऱ्यांसह) पाठविण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साज्येसू-२०१४/प्र.क्र.८६/आस्था-२ 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३१२१०१८१४१४३३ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Nanda Digitally signed 
by Nanda Maruti 


Maruti — Raut 
Date: 2018.03.13 
Raut 14:43:55 +05'30' 


(नंदा मा. राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई. 
२. संबंधित अधिकारी (महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत). 
3. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र - अ 
सचिव, गट-अ या संवर्गाची दि.१.१.२००८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग (gaia | जन्म तारीख सचिव नियुक्तीचा मार्ग | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक प्रवर्ग बदलला पदावरील (सरळसेवेने / / ज्येष्ठतेचा दिनांक अर्हता 
असल्यास त्याचा नियुक्ती दिनांक पदोन्नतीने) मानीव दिनांक 
दिनांक) 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
१ १  । श्रीमती गौरी खुला २४.८.१९६९ | ३०.३.२००७ म.लो.आ. ३०.३.२००७ | ३१.८.२०२७ | एम.ए. दि.३०.९.२००९ 
देशमुख (इतिहास) रोजी सचिव 
पदाचा 


राजीनामा 


प्रपत्र -अ 
सचिव, गट-अ या संवर्गाची दि.१.१.२००९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग (gaia | जन्म तारीख सचिव नियुक्तीचा मार्ग | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक प्रवर्ग बदलला पदावरील (सरळसेवेने / / ज्येष्ठतेचा दिनांक अर्हता 
असल्यास त्याचा नियुक्ती दिनांक पदोन्नतीने) मानीव दिनांक 
दिनांक) 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
१ १  । श्रीमती गौरी खुला २४.८.१९६९ | ३०.३.२००७ म.लो.आ. ३०.३.२००७ | ३१.८.२०२७ | एम.ए. दि.३०.९.२००९ 
देशमुख (इतिहास) रोजी सचिव 
पदाचा 


राजीनामा 


